








कोण्या एके काळी एक लहान मुलगी होती. ती 
अनाथ आणि खूप गरीब होती. तिच्याकडे राहायला 
जागा नव्हती. तिच्याकडे फक्त अंगावरचे कपडे, 
डोक्यावरचा स्कार्फ आणि एक भाकरीचा तुकडा 
एवढ्याच गोष्टी होत्या. 


ह) 1) 













| > एकदा तिला वाटले की आपण जंगल पार केले की 
ह दुसऱ्या टोकाला कदाचित एखाद्या शहरात पोहोचू. तिथे 
कुणीतरी असा माणूस भेटू शकेल जो कामाच्या 
बदल्यात आपल्याला अन्न, कपडे आणि राहायला जागा 


देऊ शकेल. 


म्हणून ती जंगलातून प्रवास करू लागली. 





८ नरकी 1” कि. 
>> 5 कड १) रि व डर 5. ४ 


क्ल ई 
ली अढी | णी रश 
, ५ टि, ७! (4 ॥ ९», | '; |, 





ती जंगलात फार दूर गेली नव्हती तेव्हा तिला एक 
भिकारी भेटला. “अगं मुली,” तो म्हणाला. “मला खूप भूक 
लागलीय. मला तुझ्याकडची भाकरी खायला दे, म्हणजे मी 
भुकेने मरणार नाही.” 


ती मुलगीसुद्धा खूप भुकेली होती. पण ती दयाळू 
आणि नि:स्वार्थी असल्याने तिने भिकाऱ्याला आपला 
भाकरीचा तुकडा देऊन टाकला आणि ती पुढे चालू लागली. 






ऑन 9 


बराच वेळ चालत राहिल्यामुळे ती थकून गेली. 
पण आराम करण्यासाठी थांबणे तिला शक्य नव्हते. 
कारण अजून ती जंगलातच होती आणि लवकरच रात्र 
होणार होती. 





गारठलंय. मला तुझा स्कार्फ दे. तो माझ्या 


लहान मुलीचे डोकेही वाऱ्यामुळे गारठले 
होते. पण ती खूप दयाळू आणि नि:स्वार्थी होती. 
तिने त्या बाईला स्कार्फ दिला आणि पुढे चालू 
लागली. 





ही क. 9” ३ १ र. क्व री «की "1 शे | त क अ. 
क्लि 5.4 ी १ जी क ी शर 
"४॥५. न 


3... शि ७४36. 
भ क य « 


आता अंधार पडू लागला. पण लहान मुलगी चालत 


वेळाने, तिला एक लहान मुलगा भेटला. 


घो टीच कागज होला चा जवान तोला म्हगाता 
मिळेल. प्लीज, देशील मत्रा?” स्वेटरशिवाय आपण थंडीने 
देऊन टाकला आणि ती पुढे चालू लागली. १ 


न 
ल. . ह. > 















आता मिट्ट काळोख पडला, खूप थंडीही पडली. लहान 
मुलगी जंगलात खूप आतवर पोहोचली होती. तिथे तिला 
आणखी एक मुलगा भेटला. 








दूरवर प्रकाश दिसताच तिला वाटले की 
आपण एका शहराजवळ पोहोचलो आहोत. एका 
झाडावर चठून तिने निरखून बघितले तेव्हा 
तिला कळले की तो प्रकाश आभाळात 
चमकणाऱ्या चंद्राचा होता. 


लहान मुलगी थंडीने कुडकुडत होती. 
ती खूप थकत्रीसुद्धा होती. ती एका 
झाडाखाल्री बसली. आपला एप्रन तिने 
अंगाभोवती लपेटून घेतला आणि ऊब 
मिळावी म्हणून शरीर झाडाच्या पानांनी 
झाकायचा प्रयत्न केला. यापूर्वी एवढी थंडी 
आणि दुबळेपणा तिने कधी अनुभवला 
नव्हता. 


तिला रडू येऊ लागले. ती खूप 
घाबरली, तिला एकाकी वाटू लागले. अश्रू 
भरल्या डोळ्यांनी तिने आभाळाकडे 
पाहिले. आपत्रे काय होणार, असा विचार 
तिच्या मनात आला. आभाळातील सुंदर 
तारे बघून तिने मनाशी एक इच्छा व्यक्त 
केली आणि मग झोपी गेली. 





अचानक, एक तारा आभाळातून खात्री पडला 
आणि लहान मुलगी जागी झाली. मग आणखी 
एक तारा खाली पडला, मग आणखी एक. 

सुंदर, चमकते तारे खाल्ली धरतीवर तिच्या 
सभोवती गोळा झाले. आश्चर्याने ती उठून उभी 
"तु 


मग ती आपल्या एप्रनमध्ये तारे गोळा करू 
लागली. एप्रन ताऱ्यांनी झगमगू लागला. आणि 
मग, काही जादू घडून, तिच्या समोरची वाट 
ताऱ्यांच्या प्रकाशाने झळाळून निघाली, त्यावर 
८०-७2]. ५-२-॥ 








तारे पडत होते आणि त्यांनी एक वाट तयार 
ऐकू आले. तारे पुढे पुढे जाऊ लागले आणि तिचे 
वाटाडे बनले. ती त्यांची ऊब आणि तेज अनुभवत 
त्यांच्यामागोमाग चालू लागली. 


























(२ 


र 
१ 
भः 
रर 
र 

ग 


निघणारा प्रकाश सोडला तर, जंगल संपर्णत: काळोखाने भरून 


गेले होते. 


























ती काही बोलण्याआधीच, संगीत 
थांबले. तिने त्या कुटुंबियांकडे पाहिले. 
तिला एक मधाळ आवाज ऐकू आला, 
“बाळा, कुठून आलरीयस तू? एकटीच 
दिसतेयस, थंडीने कुडुकुडतेयस, 
भुकेलीसुद्धा दिसतेयस. आमच्या घरात 
तुझं स्वागत आहे. आत ये, तुला 
काही खायला आणि अंगावर 
पांघरायला देते.” 


लहान मुलीचा आपल्या कानांवर 
विश्वासच बसेना. हीच तर इच्छा तिने 
मघाशी व्यक्त केली होती. 












तिने घरात प्रवेश केला. कुटुंबियांनी 
तिच्या अंगावर घोंगडी लपेटली, तिला 

आगीजवळ बसवल्े, तिला खायला पोळी 
दिल्ली, प्यायला पाणी दिले. त्यांनी 
तिच्यासाठी मधुर संगीत वाजवले. तिने 
त्यांना आपत्री कहाणी सांगितली. ती ह. च्य 
ताऱ्यांच्या प्रकाशामागोमाग चालली आणि / ह 
त्यांच्या घराजवळ पोहोचत्री, हे | 
सांगितले. 


तिला हे माहीत नव्हते की त्या 

कुटुंबानेसुद्धा त्या रात्री एक इच्छा व्यक्त 
केली होती. त्यांना आपल्या कुटुंबात 
एका लहान मुलीची असावी, अशी 

इच्छा व्यक्त केली होती. त्यांनी 
प्रकाशाने झळाळून निघालेली वाट 
पाहिली नाही, चमचमते तारे पाहिले 
नाहीत. पण त्यांना माहीत होते की ही 
लहान मलगी काही खास कारणासाठीच 
त्यांच्या घरापर्यंत पाठवण्यात आली 
होती. त्यांची इच्छा पूर्ण झाली होती. 
मत्गी खप दयाळ आणि नि:स्वार्थी 
असल्याने कटंबीयांचे तिच्यावर प्रेम 
जडले. त्यांनी तिला कायम 
आपल्यासोबत राहायला सांगितले. 
लहान मुलगी आनंदाने तयार झाली. 















रात्री उशीरा त्यांना आपल्या मनातील शंकांची उत्तरे मिळाली. 
कुटुंबियांनी लहान मुलीला एका आरामशीर बिछान्यात झोपवले. 
त्यांनी तिच्या अंगावर घोंगडीत पांघरली. लहान मुलीला तिच्या 
एप्रनच्या खिशात काही वस्तू असल्याचे जाणवले. तिने ती वस्तू 
खिशातून बाहेर काढताच खोली प्रकाशाने उजळून निघाली आणि 
शेकडो चमचमते तारे खाली पडले. पुन्हा एकदा संगीत ऐकू येऊ 
लागले. पण यावेळी संगीत आभाळातून ऐकू येत होते. 








आणि मग प्रेमाने ओथंबलेल्या मनाने त्या सर्वांनी ईश्वराचे 
आभार मानले. परमप्रिय ईश्वराने त्यांना त्या दिवशी महत्त्वाची 
शिकवण दिल्ली होती. आपल्याकडे जे काही आहे ते इतरांना 
वाटून टाकल्याने आपल्याला सुख आणि समाधान 
मिळते....आणि ईश्वर आपल्ली इच्छा पूर्ण करतो. समास 


